मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित/विना 
अनुदानित/ अंशत: अनुदानित झाळेतील 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण 
संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याकरिता 
सुधारीत तक्रार निवारण समिती गठित 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांक:-तक्रार-२०१९/प्र.क्र.9५/टीएनटी-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-६ सप्टेंबर,२०२४. 


वाचा :-समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दि.२७ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना :- 
शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित/ अंशत: अनुदानित, शिक्षक व 

शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी सुधारीत तक्रार 
निवारण समिती/ अपिलीय प्राधिकरण झासन निर्णय दि. २७ मार्च, २०२४, अन्वये गठित करण्यात आले 
आहे. 

त्यामध्ये अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी व संबधित शिक्षणसंस्था यांचा 
समावेश नसल्याने त्यांना शासन निर्णय दि.२७ मार्च, २०२४, अन्वये गठित करण्यात आलेल्या तक्रार 
निवारण समिती / अपिलीय प्राधिकरण यांच्याकडे दाद मागण्यास अडचण निर्माण झाली होती, 
त्याचप्रमाणे तकार निवारण समिती पुढे अध्यापक विद्याळयाबाबत आलेल्या तक्रारीवर निर्णय देण्याचा 
प्रश्न निर्माण झाला होता. त्याअनुषंगाने सदर शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचारधिन होती. 


शासन पुरकपत्र:- 

वाचा येथील शासन निर्णयात पुढील प्रमाणे नव्याने बाब समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

१. परिच्छेद क्रमांक (ब) मध्ये 

(ब) (१ अध्यापक विद्यालयासाठी समिती :- 

"अध्यापक विद्यालयाशी संबंधित प्रकरणे तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून अध्यापक 
विद्यालयाची शालार्थ, सेवाखंड संबधित प्रकरणे नाकारळी जातात किंवा विहीत कालावधीत 
त्यांच्याकडून निर्णय घेतला जात नाही," अशा प्रकरणाकरिता पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत 
आहे. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः तक्रार-२०१९/प्र.क्र.७५/टीएनटी-४ 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे पदनाम पदनाम 

a विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण अध्यक्ष 
मंडळ (संबंधित विभाग) 

२ विभागीय सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण सदस्य सचिव 
मंडळ (संबंधित विभाग) 


२. परिच्छेद क्रमांक (क) मध्ये 
क) (9) अध्यापक विद्यालयासाठी समिती- 

अध्यापक विद्यालयाशी संबंधित प्रकरणे तसेच विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्याकडून अध्यापक विद्यालयाची झालार्थ संबधित प्रकरणे नाकारली जातात 
किंवा विहीत कालावधीत त्यांच्याकडून निर्णय घेतला जात नाही (अपिलांचे प्रकरणे वगळून), अशा 
प्रकरणाकरिता पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम पदनाम 

ee संचालक, राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र अध्यक्ष 

२ विषयाशी संबंधित अधीक्षक, राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण सदस्य सचिव 
परिषद, महाराष्ट्र 


३. सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९०६१६४६३९८८२१ असा आहे. शासन 
पुरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


TUSHAR VASANT ८ 
MAHAJAN 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मा. मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई . 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह)यांचे सचिव, मा.उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय,मंत्रालय,मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त)यांचे सचिव, मा.उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय,मंत्रालय,मुंबई 
५. मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. शालेय शिक्षणमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 


०८ “७ AD _O 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः तक्रार-२०१९/प्र.क्र.७५/टीएनटी-४ 


७. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन AAS, Hag यांचे स्वीय सहाय्यक 

८. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय,मुंबई. 
९. आयुक्त (शिक्षण)महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१०.शिक्षण संचालक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

११.शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१२.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 

१३.सर्व विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 
१४.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

१५.सर्व जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना)/सर्व शिक्षण निरीक्षक,बृहन्मुंबई. 
१६.संचालक, माहिती व जन संपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.निवड नस्ती, कार्यासन टीएनटी-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


